श्री.संत ज्ञानेश्वर शिक्षण संस्था, कल्याणा व्दारा 
संचालित श्री.संत तुकाराम विद्यालय कल्याणा, 
जि.बुलढाणा या शाळेचे बोधी बहुउद्येशीय शैक्षणिक, 
सामाजिक, सांस्कृतीक क्रीडा मागासवर्गीय संस्था, 
कल्याणा, जि.बुलढाणा या संस्थेस व्यवस्थापन 
हस्तांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः माशाह-३१२४/प्र.क्र.३१६/२४/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०४ जुले, २०२४ 


वाचा : झालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : AME २०११/(२१०/११)/माशि-३ 
दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ 


संदर्भ : १. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग अमरावती यांचे पत्र जा. 
क्र.शिउसं/माध्यमिक/६५४/२०२३, दि. 30.09.2023 
२. अध्यक्ष बोधी बहुउद्येशीय शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतीक क्रीडा मागासवर्गीय संस्था, कल्याणा 
ता.मेहकर जि.बुलढाणा यांचे पत्र दि. ०१.०७.२०२४ 
प्रस्तावना : 
श्री.संत ज्ञानेश्वर शिक्षण संस्था, कल्याणा व्दारा संचालित श्री.संत तुकाराम विद्यालय कल्याणा, 
ता.मेहकर, जि.बुलढाणा या शाळेचे बोधी बहुउद्येशीय शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतीक क्रीडा मागासवर्गीय 
संस्था, कल्याणा ता.मेहकर जि.बुलढाणा या संस्थेस व्यवस्थापन हस्तांतर प्रस्ताव संदर्भ १ अन्वये शासनास 
प्राप्त झाला होता. संदर्भ २ अन्वये विचाराधीन प्रस्तावात स्वारस्य नसल्याने त्यावर कार्यवाही करण्यात येऊ नये 
अशी विनंती अध्यक्ष बोधी बहुउद्येशीय शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतीक क्रीडा मागासवर्गीय संस्था, कल्याणा 
ता.मेहकर जि.बुलढाणा यांनी केली आहे. या अनुषंगाने निर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय: 

प्रस्तुत प्रस्तावावर पुढील कार्यवाही करण्याची आवश्‍यकता नसल्याने श्री.संत ज्ञानेश्वर शिक्षण संस्था, 
कल्याणा व्दारा संचालित श्री.संत तुकाराम विद्यालय कल्याणा, ता.मेहकर, जि.बुलढाणा या शाळेचे बोधी 
बहुउद्येशीय शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतीक क्रीडा मागासवर्गीय संस्था, कल्याणा ता.मेहकर जि.बुलढाणा येथे 
व्यवस्थापन हस्तांतर करणेबाबतचा प्रस्ताव अमान्य करण्यात येत आहे. 
2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७०४१७५४४२०३२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRAVIN RAJARAM 
MUNDHE 


(प्रविण मुंढे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग, अमरावती. 


शासन निर्णय क्रमांकः माशाह-३१२४/प्र.क्र.३१६/२४/एसएम-१ 


३. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, बुलढाणा. 

४. झअध्यक्ष/सचिव. श्री.संत ज्ञानेश्वर शिक्षण संस्था, कल्याणा ता.मेहकर जि.बुलढाणा. 

५. झउध्यक्ष/सचिव, बोधी बहुउच्येश्ीय शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतीक क्रीडा मागासवर्गीय संस्था, 
कल्याणा ता.मेहकर जि.बुलढाणा. 

६. निवडनस्ती (एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


